अल्पसंख्याक विकास विभाग (ge) साठी बाह्य 
यंत्रणेकडून मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्यासाठी 
दिनांक ०१.०३.२०१९ ते २८.०२.२०२१ या 
कालावधीसाठी दरकरार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.०१/का.१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा- १ 
२ 


3 
8 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१०/८४/विसु-१, दिनांक 29.08.2040. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/विसु-१, दिनांक 02.02.2093. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसु-१, दिनांक ०२.१२.२०१३. 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.भरती २०१४/प्र.क्र.२२०/का.१, 
दि.२०.०३.२०१७. 

५) केंद्र शासन,वित्त मंत्रालय (महसूल विभाग),अधिसूचना sh.92/20919/Central Tax (Rate), 
दि.२८.०६.२०१७. 


शासन निर्णय:- 


अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द)च्या आस्थापनेवर वाहन चालकांची दोन पदे मंजूर असून एक पद 
Rea आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक 02.02.2093 व ०२.१२.२०१३ च्या परिपत्रकांमधील तरतूदीनुसार रिक्‍त 
असलेले वाहनचालकाचे एक पद बाह्ययंत्रणेद्दारे भरण्याकरीता विहित निविदा प्रक्रिया राबवून निविदा 
मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त निविदांपैकी मे.कृष्णा मोटर्स, मुंबई या पुरवठादाराची निविदा निम्नतम दराची 
असल्याने ती स्विकृत करण्यात येऊन सदर पुरवठादाराची मासिक तत्वावर एक वाहन चालक पुरविण्यासाठी 
निवड करण्यात आली आहे. 
2. मे. कृष्णा मोटर्स, मुंबई यांना दिनांक 09.03.2098 ते दिनांक IC .02.2029 या कालावधीसाठी 
खाली नमूद केलेल्या दराने तसेच विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार अल्पसंख्याक 
विकास विभागासाठी एक वाहन चालक पुरविण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


वाहनचालकाचे दर 
अ. । निविदादाराचे नाव प्रति वाहनचालक अतिकालीक भत्ता (प्रतितास) 
क्र. प्रतिमाह दर मुंबई मध्ये मुंबई बाहेर 
r| कृष्णा मोटर्स, मुंबई रु.१७,५००.०० | रु.४०/प्रतितास + रात्री १२ | रु.४०/प्रतितास + मुंबई 
नंतर रु.१००/- जेवण व | बाहेरील भत्ता रु. २५०/- 
प्रवासभाडे लागू 
३. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या ( महसूल विभाग ),संदर्भाधीन दि.२८.०६.२०१७ च्या 


अधिसूचनेनुसार वाहन चालक पुरविणे हा मनुष्यबळ पुरवठा (Supply of manpower) असून वस्तु पुरवठा 
(Supply of goods) नाही. त्यामुळे सदर देयकास GST लागू नाही. 

४. हा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्न 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील 
अ.क्र. ११ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.०१/का.१, 


कि सदर हासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२११६५८०७४७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


C Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
DN: CN = Sandesh Chhabu 1800, C = IN, S = 
5 a n d 85 h (> h h ab Maharashtra, O = Government Of 


. Maharashtra, OU = Minorities Development 
Tadv | Department 
Date: 2019.02.21 17:00:16 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- विवरणपत्र “अ 
प्रत: 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 
२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
४. प्रधान सचिव (अ.वि.वि.) यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-४ / विसु-१), मंत्रालय, मुंबई-३२, 
६. सहसचिव/उप सचिव,अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. कृष्णा मोटर्स प्रोब्हायडिंग मॅनपावर सर्व्हिसेस,ब्लॉक नं.२२, सुभाष नगर,सुभाष रोड, जोगेश्वरी 
स्टेशनसमोर, कल्पना मेडिकलजवळ, जोगेश्वरी (पू), मुंबई Yoo ogo, 
८. निवड नस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.०१/का.१, 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्र.संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.०१/का.१, दिनांक: २१ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
विवरणपत्र “अ 


अटीव शार्ती:- 


नः 


षु. 


सदर सेवा ही पूर्णपणे कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपाची असून नियुक्‍त वाहनचालकांना भविष्यात या 
पदावर कोणताही अधिकार प्राप्त होणार नाही. 


. वाहनचालक किमान दहावी (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण व भारतीय नागरीक असावा. तसेच वाहनचालकास 


मराठी लिहिता , वाचता येणे आवश्‍यक राहील तसेच हिंदी , इंग्रजीचे किमान ज्ञान असेल. 


. संस्थेतर्फे पुरविण्यात येणारा वाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नसावा. त्या संदर्भात कंत्राट 


दिल्यानंतर संबधित सर्व वाहनचाळलकांचे पोलीस तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक राहील. 

वाहन चालकाजवळ वाहन चालविण्याची वैध अनुज्ञप्ती असेल, त्याचे ओळखपत्र (आधार 
कार्ड/निवडणूक कार्ड/पॅन कार्ड इत्यादीपैकी एक) त्याच्याजवळ असावे. 

शासन ठरवेल तसा वाहनचालकाला गणवेष देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील . 

वाहनचालकाने वर्दीवर असताना नझापान / धुम्रपान व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन करु नये. 


७. वाहनास अपघात झाल्यास व दुर्देवाने वाहन चालकास कोणत्याही स्वरुपाची वा गंभीर स्वरुपात इजा 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५ 


eS 


१६. 


झाल्यास वाहन चालकास वैदयकीय खर्चाची अथवा नुकसान भरपाईची कोणतेही दायित्व 
शासनाकडे असणार नाही. त्याची जबाबदारी संबधित संस्थेवर राहील. 


| कंपनी/ संस्थेतर्फ काम करणा-या वाहनचालकांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार 


नाही.(मूळ स्रोतातून कर, पीपीएफ,पीटी,इएसआयसी वजावट होणार नाही.) 


. वाहनचालकाचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी आणि ५८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
१०. 


शासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार वाहनचालकांचा पुरवठा केला जाईल. मागणी केलेल्या कालावधीसाठी 
वाहनचालक उपलब्ध होवू शकत नसेल अशा वेळी पर्यायी व्यवस्था संस्था करेल. अन्यथा प्रतिदिन 
रु.५००/-इतके दंडात्मक शुल्क आकारण्यात येईल. 

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्‍्त वाहनचालकास काम करणे 
HARA राहील. वर्दी ९ तासांची राहील. अतिकालीक भत्ता रु. ४०/- प्रती तास राहील. अतिकालीक 
भत्ता हा दिवसाच्या ९ तासाचे काम संपल्यानंतर १ तास झाल्यानंतर म्हणजेच १० तासानंतर लागू 
होईल. मुंबई बाहेरील भत्ता म्हणजे मुंबई /नवी मुंबई (मुंबई महानगर Wear विकास प्राधिकरण हद्दी) 
बाहेरील भत्ता रु.२५०/- प्रतिदिन राहील. 

आठवडयातुन एक दिवस साप्ताहिक सुटी असेल. तथापि त्या दिवशी काम केल्यास नियमानुसार 
वेतन (भत्ते) देय असतील. इतर सार्वजनिक सुट्टया अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

कराराचे पालन समाधानकारक न झाल्यास करार केव्हाही संपुष्टात आणणे, तसेच कराराची मुदत 
वाढविणे याबाबतचा निर्णय शासनाचा राहील. 

वाहनचालकांची वैयक्तीक माहिती शासनाच्या मागणीनुसार पुरविण्यात यावी. (शैक्षणिक 
अर्हता,कायम व सध्याचा पत्ता,नमुना स्वाक्षरी व पासपोर्ट साईज छायाचित्र, लायसन्सची झेरॉक्स 
प्रत) 


. संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणारे वाहन चालक विनम्र वागणूकीचे, सहकारी वृत्तीचे,धडाडीचे असावेत. 


कर्तव्यावर असताना वाहन चालकाची वागणूक शिष्ट संमत असेल. 

उदा. वाहनचालकाने वाहतुकीचे नियम पाळणे, वागणूक सौजन्याची असेल. वाहनाजवळ वाहकाने 
उपलब्ध असणे इ. 

वाहनचालकाकडे मोबाईल असावा तथापि ते वाहन चालवित असताना मोबाईलचा वापर करणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१९/प्र.क्र.०१/का.१, 


१७. 
.कराराचा कालावधी दोन वर्षाचा राहील. त्यानंतर मुदतवाढ देणे अथवा कालावधी कमी करण्याचे 


१८ 


98. 


२०. 
२१. 


रर. 


२२. 
२४. 
.करारासंबधी काही न्यायालयीन प्रकरण उदभवल्यास त्याचे कार्यक्षेत्र मुंबई राहील. 
२६. 
२७. 


२५ 


es 


शासकीय गोपनीयता अबाधित राहील याची दक्षता वाहनचालक व संस्था घेईल. 


अधिकार झासन राखून ठेवत आहेत. 

शासनाच्या वाहनाची व वाहनातील अँससरीजची काळजी / देखभाल करावी. त्यास नुकसान 
पोहचविल्यास संस्था जबाबदार राहील. 

नोंदणी शाखेने दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल. 

संस्थेने पुरविलेला वाहन चालक जितके दिवस अनुपस्थित असेल तितक्या दिवसांचे वेतन कपात 
करण्यात येईल. 

वाहनचालकाच्या नियमित वेतन प्रदानाविषयी संस्थेने महिना पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या आठवडयात 
हजेरीपटासह कार्यपूर्ती अहवाल सादर करणे गरजेचे राहील. 

संस्थेने वाहनचालकाचे वेतन RTGS द्वारे बँक खात्यात जमा करावे. 

संस्थेस दरकरार संपुष्टात आणावयाचा झाल्यास, तीन महिन्याची नोटीस देणे आवश्‍यक राहील. 


सदरहू करार हा दि.०१.०३.२०१९ ते दि.२८.०२.२०२१ या कालावधीसाठी राहील. 
करारातील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत व विहित वेळेत वाहनचालक पुरविणेबाबत रुपये १००/- 
च्या स्टॅम्प पेपरवर करारानामा करुन देणे आवश्यक आहे. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu 


S an d es h Ay ch = Sandesh Chhabu Tadvi, C = 


ह IN, S = Maharashtra, O = Government 
C h h ab U Tadv Of Maharashtra, OU = Minorities 
Development Department 
Date: 2019.02.21 17:00:41 +05'30' 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


